प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे या रूग्णालयात 
सन १९९८-९९ व सन २००० मध्ये 
रूग्णालयातील आंतररूग्णांच्या व 
कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश Brews देयके व 
कॅरोगेटेड बॉक्स, साबण इत्यादी मध्यवर्ती 
कारागृह नाशिक रोड यांच्याकडून खरेदी 
केलेल्या प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३८५/आरोग्य ३अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 

१) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/माआ/टे- 

४/प्रामरूठा/अन्वेषण/२६५०-५१/२०२३, दि. २८.०७.२०२३ 

प्रस्तावना : 

प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे येथे सन १९९८-९९ व सन २०० मध्ये रूग्णालयातील 
आंतरूग्णांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश शिलाई देयके व कॅरोगेटेड बॉक्स, साबण मध्यवर्ती कारागृह 
नाशिक रोड यांच्या कडून खरेदी करण्यात आलेल्या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 
प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे येथे सन १९९८-९९ व सन ooo मध्ये रूग्णालयातील 


आंतरूग्णांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश शिलाई देयके व कॅरोगेटेड बॉक्स, साबण इत्यादी मध्यवर्ती 
कारागृह नाशिक रोड यांच्या कडून खरेदी करण्यात आली होती सदर कालावधीतील प्रलंबित देयके 


खालील अटीच्या अधिन राहून एकूण रु.३,०६,८४६/- (अक्षरी तीन लक्ष सहा हजार आठशे शोहचाळीस 


फक्त) इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. देयकाचा 
तपज्ञील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | पुरवठादाराचे नांव देयक क्र. | देयक दिनांक रक्‍कम (रूपये) 

।१_ | मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५२ । दि. 98.03.2029 ३२,८०० 
२ मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५३ । दि. 48.03.2029 २९,८३९ 
३ मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५४ । दि. 98.03.2029 ३,६०० 
४ मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५५ | दि. 98.03.2029 ३९,६९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.3८५/आरोग्य ३अ 


2. 


4 मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५६ । दि. १४.०३.२०२१७ १०,५०० 
६ मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५७ | दि. १४.०३.२०२१७ ५५,९२५ 
9 मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५८ | दि. १४.०३.२०२१७ २४५८० 
मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड ५९ । दि. १४.०३.२०२१७ १,०९,९१० 
एकूण (तीन लक्ष सहा हजार Alsat शोहचाळीस फक्त) ३,०६,८४६ 
१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 


4) 


करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/शासन 


निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 


सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 


खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय ठाणे यांनी मध्यवर्ती कारागृह नाशिक रोड, नाशिक 


यांच्याकडून कोणत्या वस्तूचा किती प्रमाणात पुरवठा केला आहे याची खात्री करावी. 


पारदर्डाक पध्दतीने व सर्व नियमांचे पाळन करून निविदा प्रक्रिया झाल्याची खातरजमा करून 


देयके अदी करावीत, निविदा प्रक्रिया अंतिम केल्याच्या इतिवृताची प्रत सादर केल्याची खात्री 
करावी. 


महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्र. १५१(१) मध्ये विहीत करण्यात आळेला 


नमूना साक्षांकित केल्याची खात्री करावी. 


वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय ठाणे कार्यालयाकडे ज्या कार्यालयांची देयके प्राप्त 


झाली आहेत, ती देयके जोडण्यात आली असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


दैनंदिन वापराच्या वस्तु प्राप्त झालेल्या आहेत, याबाबतची खातरजमा करूनच देयके अदा 
करावीत. 


सदर प्रस्तावा वरील खर्च, मागणी क्र. आर १, मुख्य लेखाशिर्ष :- २२१० वैद्यकीय व आरोग्य 


सेवा, ११०, रूग्णालये व दवाखाने, (०१)(०६) मनोरूग्णालये (भारित), १३- कार्यालयीन खर्च सांकेतांक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.3८५/आरोग्य ३अ 


क्र. २२१००२१७ यामधून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि. 


१७ एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक 


मधील अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२१७३७५०१६१७ असा आहे. आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO 001६ 
DN: 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MAHADEO me rt, 
serialNumber=55231903025208911890F585145935 
63E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 

D H U L E cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 


Date: 2024.02.23 12:05:48 +05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


IC HEALTH DEPARTMENT, 


5. fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807ba4595, 
43 (c809f2F150cfde4470c9, 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (मानसिक रूग्णालये) , मुंबई. 
४. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय, ठाणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. ठाणे. 
६. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


